राज्य पोलीस सेवेतील अधिकाऱ्यांची बदलीने 


पदस्थापना... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 


शासन आदेश क्र: रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७/पोल-१अ, 


गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०००३२ 


शासन आदेशा - 


दिनांक :- ६ जून, २०१५. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने 


प्रशासकीय कारणास्तव खाली नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यांची शासन आदेश, गृह विभाग 
क्र.१७१५/प्र.क्र.१३४/पोळ-१(अ), दि.२७.०५.२०१५ व शासन आदेश, गृह विभाग क्र. रापोसे- 
१७१५/प्र.क्र.१३१(३)/पोल-१(अ), दि.२७.०५.२०१५ अन्वये बदलीने पदस्थापना करण्यात आली 
होती. या आदेशातील खालील अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापनेत बदल करण्यात येत असून सुधारित 


पदस्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव सध्याची पदस्थापना सुधारित पदस्थापना 
पी . । डा. काकासाहेब डोळे अपर पोलीस अधीक्षक, लोहमार्ग पुणे | अपर पोलीस अधीक्षक, 
यवतमाळ. 
२. | at. विजय फुलकर उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, 
कर्जत उपविभाग, जि. अहमदनगर. | ठाणे शहर 
३. | श्री. सुनील मधुकर शहोजवळ । उपविभागीय पोळीस अधिकारी, धुळे. | सहायक पोलीस आयुक्त, 
मुंबई शहर 
8 श्री. खुशाल विठ्ठल सपकाळे | उपविभागीय पोलीस अधिकारी, सहायक पोलीस आयुक्त, 
अक्कलकुवा, नंदुरबार मुंबई हहर 
4 | श्री. विजय भोईटे सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे हहर = | सहायक पोलीस आयुक्त, 
मुंबई शहर 
२. श्री. प्रसाद हसबनीस, सहायक पोलीस आयुक्त, पुणे शहर यांची प्रशासकीय कारणास्तव 
अपर पोलीस अधीक्षक, गुन्हे अन्वेषण विभाग, पुणे या पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात येत 
आहे. 
३. हे आदेशा महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम,१९५१ च्या कलम २२न(१) व २२न(२) च्या 


तरतूदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः रापोसे-१७१५/प्र.क्र.१४७/पोल-१अ, 


ह. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१५०६०६१५४४५५७७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


Digitally signed by Charushila 


C h a [ 1] 5 h | | चै Chandrakant Tambekar 


DN: CN = Charushila Chandrakant 


Chandrakant Tambekar, C = IN, S = Maharashtra, 


O = Government Of Maharashtra, 


Tambekar OU = Joint Secretary 


Date: 2015.06.06 19:30:27 +05'30' 
(चारुशीला तांबेकर) 
सह सचिव, गृह विभाग 


प्रत, 


महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ / २, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा.राज्यमंत्री, गृह (हाहरे/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्राळय, मुंबई. 

६. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. सर्व संबंधित अधिकारी 

८. सर्व संबंधित कार्यालय 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवड नस्ती, पोल-१. 


Cc “७ AD  -0 


पृष्ठ २ पैकी २ 


